आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा - 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.५.०७.२०२१, दि.२७.०७.२०२१ व दि.४.०८.२०२१. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ३७ टक्के व इतर कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता १० ते २५ टक्के मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. 
०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १३ टक्‍के तसेच 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या बाबीसाठी १० टक्के,०३- अतिकालिक भत्ता, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी 
शुल्क, १३-कार्यालयीन खर्च,१४-भाडेपट्टी व कर व ५० इतर खर्च, ५५- कर्जे व आगाऊ रक्कमा या 
बाबींकरीता १५ टक्के तर ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या बाबीकरीता २५ टक्के या प्रमाणात वाढीव 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२, टी-३, टी-४ व टी- 
८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधीळ योजनांसाठी रकाना क्रमांक-५ 
प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास aR मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०३११०७००७४२४ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra V | n d ra Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
D 7 b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
I g a mM a | ro 2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
५1 t e Date: 2021.09.02 12:38:21 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ सप्टेबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची शा.नि.न्वये 
अर्थसंकल्पिय | वितरीत 
तरतूद | करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
१ २ ३ | oe षु & 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 


कल्याण, 

१ | (००) (09) आदिवासी ०१-वेतन ६८१३९.०० ८८५८.०७ | आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास आयुक्तालय ०३-अतिकालिक भत्ता २४३.०० ३६.४५ | विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०००.०० १५०.०० 
(२२२५१०२५) ११-देशांतर्गत प्रवासखर्च ७७०.०० ७७.०० 

१३-कार्यालयीन खर्च २३८७.०० ३५८.०५ 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४.०० ३६.६० 
एकूण (२२२५ १०२५) ७२७८३.०० ९५१६.१७ 

2 | (००) (०२ प्रादेशिक ०१-वेतन १०८२३४.०० | १४०७०.४२ | आयुक्त, आदिवासी 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालिक भत्ता १७३.०० २५.९५ | विकास, नाशिक 
विकास आयुक्‍त ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १६९०.०० २५३.५० 
(अनिवार्य खर्च) ११-देश्ांतर्गत प्रवासखर्च १४९०.०० १४९.०० 

(२२२५ १०३४) १३-कार्यालयीन खर्च ७५००.०० ११२५.०० 
१४- भाडेपट्टी व कर १४७२.०० २२०.८० 
एकूण (२२२५ १०३४) १२०५५९.०० |) १५८४४.६७ 

३ | (००) (०३) प्रकल्प ०१-वेतन ४७७६५७.०० | ६२०९५.४१ | आयुक्त, आदिवासी 
अधिकारी कार्यालय ०३-अतिकालिक भत्ता ११०९.०० १६६.३५ | विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५०६०.०० (948.00 

(2224 १०४३) ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ८४६०.०० ८४६.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३.०० ३५७३.४५ 

१४- भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० ७२२.४० 

एकूण (२२२५ १०४३) ५२०९२५  ६८१६२.६१ 

४ | (००) (0४ एकात्मिकृत =| ०१-वेतन ८०४३.०० १०४५.५९ आयुक्त, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम ०३-अतिकालिक भत्ता ९.०० १.३५ आदिवासी, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२१.०० १८.१५ | संशोधन व प्रशिक्षण 

Ravindra डि पृष्ठ ६ पैकी ३ 


Of Maharashtra, 
ou= 0 epartment, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f410 


Digambarro 
Aute 


8, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:38:50 +05'30! 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ सप्टेबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची शा.नि.न्वये 
अर्थसंकल्पिय | वितरीत 
तरतूद =| करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
१ २ ३ PB षु & 
१०५२) ११-देझांतर्गत प्रवासखर्च १२१.०० १२.१० संस्था, पुणे. 
१३-कार्यालयीन खर्च १५७.०० २३.५५ 
एकूण (२२२५ १०५२) ८४५१.०० ११००.७४ 
५ | (०५) (०१- जनजाती ०१-वेतन ४६२११.०० ६००७.४३ आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण ०३-अतिकालिक भत्ता २२.०० ३.३० आदिवासी, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३३०.०० ४९.५० | संशोधन व प्रशिक्षण 
खर्च) ११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च ३९९.०० ३९.९० संस्था, पुणे. 
(२२२५ १३०१) १३-कार्यालयीन खर्च ५६४.०० ८४.६० 
३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने १००.०० २५.०० 
एकूण (२२२५ १३०१) ४७६२६.०० ६२०९.७३ 
एकूण मागणी क्रमांक- ७७०३४४.०० | १००८३३.९२ 
टी-२ 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
६ | (००)(०१)-भविष्य निर्वाह | ५०-इतर खर्च ४६८०.०० ६६६.९० | आयुक्‍त, आदिवासी 
निधीच्या विकास, नाशिक 
वर्गणीदारांसाठी ठेव ३५.१० | उपसचिव, 
संलग्न विमा योजना आदिवासी विकास 
(२२३५ १६१२) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
एकूण (२२३५ १६१२) ४६८०.०० ७०२.०० 
एकूण मागणी क्रमांक ४६८०.०० ७०२.०० 
टी-३ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
७ | (००) (०१) आदिवासी ०१-वेतन १३७५००.०० | १७८७५.०० उप सचिव, 
विकास विभाग ०३-अतिकालिक भत्ता ७९.०० ११.८५ | आदिवासी विकास 
Ravindra 8  पृष्ठधपैकी४ 


‘al Development 
stalCode=400032, 


Maha 
7 epat 
Digambarro = 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a8 
9d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f 
A u te 4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:39:06 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ सप्टेबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची शा.नि.न्वये 
अर्थसंकल्पिय | वितरीत 
तरतूद | करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
१ २ ३ 1. ४ | षु & 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१ | ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क २००.०० ३०.०० | विभाग, मंत्रालय, 
०२११) ११-देश्ांतर्गत प्रवासखर्च १००.०० १०.०० मुंबई 
एकूण (२२५१ 0299) १३७८७९.०० | १७९२६.८५ 
८ | (००(०२)संगणक खर्च | १७-संगणक खर्च ५६२.०० ८४.३० | उप सविव, 
(अनिवार्य) (२२५१ आदिवासी विकास 
०५७२) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक- १३८४४१.०० | १८०११.१५ 
टी-४ 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
९ | (००)(०१ घरबांधणी | ५५-कर्ज व आगाऊ रक्कमा १३५०००.०० | १६२००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
अग्निमे (9६१० ०९९१) विकास, नाशिक 
४०५०.०० | उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण (9६१० ०९९१) १३५०००.०० २०२५०.०० 
१० | (00)(09) मोटार वाहन | ५५-कर्ज व आगाऊ रक्कमा २०९३.०० ३१३.९५ | आयुक्‍त, आदिवासी 
खरेदी अग्निमे (७६१० विकास, नाशिक 
१००२) २०७.०० ३१.०५ | उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण (७६१० १००२) २३००.०० 384.00 
११ | (00)(09) संगणक खरेदी | ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा ७५३.३० १०७.२६ | आयुक्त, आदिवासी 


अग्निमे (9६१० १०२९) 


विकास, नाशिक 


Ravindra 
Digambarro 
Aute 


Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 12:39:34 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०१ सप्टेबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर नियंत्रक अधिकारी 
साठीची शा.नि.न्वये 
अर्थसंकल्पिय | वितरीत 
तरतूद =| करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
२ ३ 1 ४ | षु & 

५६.७० १४.२४ | उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

एकूण (७६१० १०२९) ८१०.०० १२१.५० 
एकूण मागणी क्रमांक- १३८११०.०० | २०७१६.५० 
टी-८ 
एकूण अनिवार्य खर्च १०५१५७५.०० | १४०२६३.५७ 
Ravindra ४५५०५५ 
Digambarro ००५... 
Aute ni 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


